RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCE /W - 132 / 2013 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


THA 


Ty 


S 


ted 


HAA 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ९ ] 


बुधवार , जानेवारी १८, २०१७ / पौष २८, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक जिपपंस/निवडणूक / आरआर- ४० / २०१७ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती , उपसभापती) ( पदाचे आरक्षण निवडणूक ) नियम , १९६२ च्या तरतुदीस अनुसरून महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग , मुंबई यांचेकडील क्रमांक जिपनि -२०१६ / प्र. क्र . ५७/पं. रा. २, दिनांक १६ जून २०१६ रोजीची अधिसूचना प्रसिद्ध करून पंचायत समिती 
सभापती राखीव पदांची संख्या व त्यांचेजिल्हानिहाय वाटप करणेत आलेले आहे. त्यास अनुसरून सोलापूर जिल्ह्याकरिता खालील अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे सभापती पदांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 


परिशिष्ट 


निरंक 


अनुसूचित जाती 

आरक्षित पदांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या 
___ ( ब) अनुसूचित जाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या 
पदांची संख्या 
अनुसूचित जमाती 

( अ) अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या 

( ब ) अनुसूचित जमाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या निरंक 
पदांची संख्या. 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( अ) नागरिकांचा मागास वर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती व जमातीसह ) 
जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या. 

(ब) नागरिकांचा मागास वर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती व जमातीसह) ( महिला) 
जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतीच्या पदांची संख्या. 
सर्वसाधारण 

( अ) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असलेल्या जिल्ह्यामधील पंचायत समितीच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 

(ब) सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जिल्ह्यामधील पंचायत समितीच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 


U 


२ 


(१ ) 


एच -८९५, भाग एक - अ ( असा.) ( पु. वि .पु.) - ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १८ जानेवारी २०१७ / पौष २८ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) (पदांचे आरक्षण 
निवडणूक ) नियम, १९६२ च्या नियम २- फ च्या उप -कलम २ (अ), अ ( ब), ३ ( अ) , ३ (ब), ४ (अ ), ४ (ब), ५ (अ), ५ (ब) व ६ मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , मुंबई यांचेकडील क्रमांक जिपनि - २०१६/प्र. क्र . ५७ / पं. रा. २, दिनांक १६ जून २०१६ रोजीचे 
अधिसूचनेनुसार निश्चित केलेल्या निरनिराळ्या गटांतील पदांचे संख्येस अधीन राहून हे आरक्षण चक्रानुक्रमे पद्धतीने दिनांक १४ मार्च२०१७ पासूनचे 
पुढील कालावधीकरिता अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) आणि महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
पंचायत समिती सभापती पदासाठी बिंदू नामावली निश्चित करणेत येत आहे . 

नियम -२ फ (२) (ब) च्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जातीसाठी पंचायत समिती, करमाळा पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे . 
नियम -२ फ (५) ( अ) च्या तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती महिलासाठी पंचायत समिती ,बार्शी आरक्षित करणेत येत आहे. 
नियम- २ फ ( ४) ( अ) अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी मंगळवेढा पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे. 

नियम- २ फ (५) ( अ) अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी १. सांगोला आणि २. मोहोळ या दोन पंचायत समित्या आरक्षित करणेत येत 
आहेत . 

नियम -२ फ (५) ( अ) अन्वये सर्वसाधारण महिलांसाठी १ . दक्षिण सोलापूर , २ . अक्कलकोट आणि ३. माळशिरस या तीन पंचायत समित्या 
आरक्षित करणेत येत आहे . 

वरीलप्रमाणे एकूण आठ पंचायत समित्यांची सभापती पदे आरक्षित झालेने सर्वसाधारण जागेसाठी १ . माढा , २. उत्तर सोलापूर आणि ३. पंढरपूर 
या तीन पंचायत समित्या आरक्षित करणेत येत आहेत . 
___ महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण 
निवडणूक ) नियम , १९६२ चे तरतुदीप्रमाणे व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन मी , रणजित कुमार, जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांचे सभापती पदांचे आरक्षण खालीलप्रमाणे करीत आहे तसेच ही बिंदू नामावली दिनांक १४ मार्च२०१७ पासून सुरू 
होणाऱ्या पुढील कालावधीसाठी तयार करणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . पंचायत समित्यांची नावे 

सभापती पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित 

झाले त्याचा तपशील 


बार्शी 


करमाळा 
सांगोला 
मोहोळ 
मंगळवेढा 
दक्षिण सोलापूर 
अक्कलकोट 
माळशिरस 


अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 

रणजित कुमार , 

भा . प्र. से ., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


माढा 


उत्तर सोलापूर 
पंढरपूर 


सोलापूर , १६ जानेवारी २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


